राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर 
करणेबाबत. (सन २०२२ व २०२३) 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. रंजीपु १५२२ (११)/प्र.क्र. ६३८/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, समाज कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रिडा व पर्यटन 
विभाग, क्र. एडब्ल्यूडी-१०९१/प्र.क्र.१२०/सां.का.१, दि.२३ जुले, १९९२ 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रासांपु २१२२ 
(१३)/प्र.क्र.३८२/सां.का.४, दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०२२ 
३) संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांचे पत्र क्र. सां.का.सं 
५६५१, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०२३ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निदिष्ट क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये, नाटक, कंठसंगीत, उपशास्त्रीय 
संगीत, वाद्यसंगीत, मराठी चित्रपट, किर्तन/समाज प्रबोधन, तमाशा, शाहिरी, नृत्य, 
लोककला, आदिवासी गिरीजन आणि कलादान या १२ क्षेत्रांमध्ये ज्या कलाकारांनी प्रदीर्घ 
काळ सेवा केलेली आहे अशा कलाकारांना राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार प्रदान करण्याच्या 
योजनेस मान्यता देण्यात आलेली आहे. उपर्निदिष्ट क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये राज्य 
सांस्कृतिक पुरस्कारांचे पुरस्कार्थी निवडण्यासाठी निवड समिती गठीत करण्यात आलेली 
आहे. सन २०२२ व सन २०२३ या वर्षांतील राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
“राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार" समितीने निवड केल्यानुसार खालीलप्रमाणे 
वर्षनिहाय पुरस्कार्थीची नावे या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात येत आहेत. 


राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार 
अ.क्र. कलाक्षेत्र पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांचे नाव | पुरस्कार प्राप्त मान्यवरांचे 
सन २०२२ नाव 

सन २०२३ 

| a. | नाटक श्रीमती वंदना गुप्ते श्रीमती ज्योती सुभाष 

२. । उपशास्त्रीय संगीत श्री.मोरेश्वर अमृतराव निस्ताने | पं.क्रषिकेश बोडस 

३. | कंठसंगीत श्रीमती अपर्णा मयेकर श्री.रघुनंदन पणशीकर 

४. । ळोककला श्री.हिराळाल रामचंद्र सहारे | किर्तनकार भाऊराव थुटे 

महाराज 
५. | शाहिरी शाहीर जयवंत अभंगा रणदिवे । शाहीर राजू राऊत 


शासन निर्णय क्रमांकः रंजीपु १५२२ (११/प्र.क्र. ६३८/सां.का.४ 


६. । नृत्य श्रीमती लता सुरेंद्र श्री.सदानंद राणे 
७. | चित्रपट sh Act दळवी श्रीमती निशिगंधा वाड 
किर्तन/समाजप्रबोधन| श्रीमती प्राची गडकरी ह.भ.प. अमृत महाराज 
aan 
९. | वाद्यसंगीत पं.अनंत केमकर श्री.शशिकांत सुरेश 
भोसले 
| ०. | कलादान प्रा.डॉ.सौ.संगिता राजेंद्र टेकाडे | श्री.यशवंत रघुनाथ 
तेंडोळकर 
११. | तमाशा श्री.बु्ठुणभाई बेपारी (वेल्हेकर) | श्रीमती उमा खुडे 
१२. । आदिवासी गिरीजन | श्री.भिकल्या धाकल्या धिडा श्री.सुरेश नाना रणसिंग 


2. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२३१११६१५१४२६९३२३ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ANIROODHA SURYAKANT DESHPANDE 
A N | ROO D H A DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=TOURISM AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 

2.5.4.20=d34fa92fd 12dd57b9647dbd172129b5cOeb8b1cd 


RY A K. A NT 7ff442b98831311214458302, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=0D09B1312327B281B742D56CD04EE189926 


9D4FAAF88991AC3364BDCC437CF37, cn=ANIROODHA 
D ) E S H PA N D E SURYAKANT DESHPANDE 


(अनिरुध्द सु.देशपांडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,मलबार हिल, राजभवन, मुंबई 


मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव 


. मा. सभापती/उप सभापती, विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे 


खाजगी सचिव 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव 

. मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा / विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 

९. 


सर्व मा. सदस्य, विधानसभा / विधान परिषद 


१०.प्रधान सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई ३२ 


११.उप सचिव (सां.का.) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई ३२ 


१२.संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, एम.जी. रोड, 


मुंबई ३२ 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रंजीपु १५२२ (११/प्र.क्र. ६३८/सां.का.४ 


१३.महासंचाळक, माहिती व जनसंपर्क, मंत्रालय, मुंबई 

१४.सर्व मान्यवर पुरस्कार्थी (सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत) 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.कार्यासन अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा) 
१७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१८. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

१९.महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२०.महाळेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 

२१.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 

२२.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


